मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत कोल्हापूर 
जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक ADB-KOL-94 
मधील वाघापुर ते गुरववाडी रस्ता ता.भुदरगड 
जि.कोल्हापूर या रस्त्याच्या कामास सुधारीत 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५६१/बांधकाम-४ 
५वा मजला, बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: १९ मे, २०२३ 


वाचा : 


१) शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांकः मुग्रायो-२०१९/प्र.क्र.४००/बांधकाम-४, दिनांक 
०७/०६/२०१९. 

२) मुख्य अभियंता, (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास संस्था, पुणे यांचे पत्र 
क्रमांकः मु.अ./प्रमंग्रासयो/२१८०/२०२२, दिनांक ७ डिसेंबर,२०२२. 


प्रस्तावना : 


मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजने अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक ADB 
KOL-94 मधील वाघापुर ते गुरववाडी रस्ता ता.भुदरगड जि.कोल्हापूर या रस्त्याच्या कामास ग्राम 
विकास विभागाच्या उपरोक्‍त वाचा मधील अनुक्रमांक १ येथील दिनांक ७ जुन, २०१९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये रू.७३.७६ लक्ष इतक्या रकमेची प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. सदर 
कामाचा कार्यारंभ आदेश दिनांक २० एप्रिल, २०२१ रोजी देण्यात आला आहे. 


२. मुख्य अभियंता, प्रमंग्रासयो, पुणे यांनी संदर्भ क्र.२ अन्वये, सादर केलेल्य प्रस्तावानुसार 
सदर कामाची मूळ प्रशासकीय मान्यता ही सन २०१८-१९ च्या दरसूचीवर आधारित आहे व तांत्रिक 
मान्यता ही सन २०१९-२० च्या दरसूचीवर आधारित आहे. काम करताना झालेल्या भौतिक परिमाणात 
बदल झाल्याने त्या अनुषंगाने जीएसटी व भाववाढच्या रकमेत वाढ झाली आहे.मुळ प्रशासकीय मान्य 
अंदाजपत्रकात भाववाढ रकमेकरिता रू.३.३३ लक्ष अंतर्भूत होती. सद्यस्थितीत भाववाढ परिगणना 
करून भाववाढ रक्‍कम रू.१०.६० लक्ष (जीएसटी सह) इतकी येत आहे.कामावर होणारा मुळ खर्च 
रू.६६.७२ लक्ष इतका असून सदर खर्च मंजूर निविदा किंमतीतील मुळ बांधकाम रक्‍कम रू.६६.०५ लक्ष 
पेक्षा कमी असल्याचे नमुद आहे. 


०३. दरसूचीमधीळ बदलामुळे तांत्रिक मान्यता अंदाजपत्रकाच्या किंमतीमधीळ वाढ तसेच 
भाववाढ कलमाअंतर्गत देय रक्‍कम इत्यादीमुळे सदर कामाच्या मुळ किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सदर 
कामास सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२२३/प्र.क्र.५६१/बांधकाम-४ 


शासन निर्णय: 

मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक ADB KOL-94 
मधील वाघुरवाडी ते गुरववाडी ता.भुदरगड या रस्त्याच्या कामात प्रस्तावनेत नमुद कारणांमुळे 
किंमतीमध्ये वाढ झाल्याने सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता आहे. 


०२. उपरोक्त प्रमाणे कामाच्या अंतिम किंमतीमध्ये खालील प्रमाणे वाढ होत आहे. 

(रू. लक्ष) 
पॅकेज कामाचे नाव प्रशासकिय | स्वीकृत सुधारीत =| प्रशासकोय | प्रशासकोय 
क्रमांक मान्यता । निविदा खर्च मान्यता मान्यता 

किंमत | रक्‍कम रकमेपेक्षा । रकमेपेक्षा 

अधिकचा | जास्तीच्या 
खर्च खर्चाची 

टक्केवारी 

=a र 2 & + रद 4 
ADB ।वाघुरवाडी ते गुरववाडी | ८३.७६ | ९२.६९ ९४.७६ ११.०० १३.१३ 
KOL-94 | ता.भुदरगड जि.कोल्हापूर 
एकूण ८३.७६ । ९२.६९ ९४.७६ ११.०० १३.१३ 
०३. उपरोक्त आर्थिक विश्लेषनानुसार काम पुर्ण करावयाचे झाल्यास रू.९४.७६ लक्ष इतका 


अंतिम खर्च असुन, सदर कामाच्या प्रशासकीय रक्कमेच्या १३.१३% जास्तीचा म्हणजेच रू.११.०० 
लक्ष जास्तीचा आहे. 

०४. वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ भाग पहिला उप विभाग तीन अनुच्छेद क्र.६ 
(२७ अ) नुसार, सुधारीत अंदाजातील आधिक्य सुरूवातीस मंजूर केलेल्या अंदाजित खर्चाच्या १५% 
मर्यादेपर्यंत मंजूर करण्याचे पुर्ण अधिकार प्रशासकीय विभागास आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री ग्राम सडक 
योजने अंतर्गत कोल्हापूर जिल्ह्यातील पॅकेज क्रमांक ADB KOL-94 मधील वाघुरवाडी ते गुरववाडी 
ता.भुदरगड या रस्त्याच्या कामास रू.९४.७६ लक्ष इतक्या रकमेस खालील नमुद केलेल्या अटींच्या 


अधीन राहून सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


«७ सदर काम ग्राम विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्थेमार्फत, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या धर्तीवर व ग्राम विकास विभागाच्या अटी व शर्तीवर 
कार्यान्वीत करण्यात यावीत. 

«७ सदर कामांची नोंद मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेसाठी तयार करण्यात आलेल्या संगणक 
प्रणालीमध्ये संबंधित कार्यकारी अभियंता यांनी त्वरीत करावी. 


०५. सदर कामावरील खर्च “मागणी क्र. एल-७, ५०५४, मार्ग व पूल यावरील भांडवली खर्च 
०४, जिल्हा व इतर ग्रामीण मार्ग ३३७, रस्त्यांची बांधकामे (००) (०१), मुख्यमंत्री ग्रामीण मार्ग योजना नवीन 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुग्रायो-२०२३/प्र.क्र.५६१/बांधकाम-४ 


रस्ते बांधणे व अस्तित्वातील रस्त्यांचे नुतनीकरण, ५३ मोठी बांधकामे सीआरसी- ५०५४ ५१५३” या 
लेखाशीर्षाखाली दर्शविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०५१९११३४०८१७२० असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PATIL 
PRASHANT VINAYAKRAO 

Date: 2023.05.19 13:51:58 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(प्रशांत पाटील) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 

१. मा.विरोधी पक्षनेता विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ, मुंबई. 

२. मुख्य अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, कॅम्प ऑफीस, पुणे. 

३. खाजगी सचिव, मा. मंत्री (ग्रा.वि.), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

४. मा.अ.मु.स. (ग्रा.वि. व पं.रा.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

५. मा.सचिव, (मु.मं.ग्रा.स.यो.), ग्राम विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

६. अधीक्षक अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, पुणे विभाग, पुणे. 

७. कार्यकारी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र ग्रामीण रस्ते विकास 
संस्था, जिल्हा कोल्हापूर. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

९. वित्तीय सल्लागार, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, ग्रामविकास विभाग 

१०. माहिती तंत्रज्ञान अधिकारी, प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना, महाराष्ट्र राज्य 

११. निवड नस्ती (कार्यासन बांधकाम-४) ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


